RNI No. MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ४, अंक ११] 


गुरुवार , मार्च ८, २०१८ / फाल्गुन १७, शके १९ ३९ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक १२ 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 
५ वा मजला, गृहनिर्माण भवन , वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१. 

नोटीस 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ) 
धारावी अधिसूचित क्षेत्राच्या विकासाबाबतच्या मंजूर नियोजन प्रस्तावामध्ये फेरबदलाबाबतचा प्रस्ताव 

क्रमांक झोपुप्रा / धापुप्र / न . र. / न. क्र . २३५ - सी / ६४ / २०१८ , दिनांक ५ मार्च २०१८ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम कायदा , १९ ७१ अनुसार स्थापन झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणाची ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे), महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ च्या 
कलम ४० (१ ख ) अनुसार शासनास प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने अविकसित असलेल्या धारावी क्षेत्राचा सर्वकष विकास 
होण्याच्या उद्देशाने नगरविकास विभागाच्या दिनांक ९ मार्च २००५ च्या अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३०४ / ३२२ / सीआर-५६ / ०४ / नवि -११ अन्वये 
खाली नमूद केल्याप्रमाणे 

चतुःसीमा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
उत्तरेस 

संत रोहिदास मार्ग 


: 


अ.क्र . 


लागू मिळकत 


२ 


उत्तर -पश्चिम 


सायन- बांद्रा लिंक रोड, मिठी नदी, माहिमची खाडी 


३ 


संत रोहिदास मार्ग व लाल बहादूर शास्त्री मार्गच्या जंक्शन 


४ 


उत्तर - पूर्वेस 
पूर्वेस 
दक्षिण -पूर्वेस 


मध्य रेल्वे लोहमार्ग 


५ 


हार्बर लोहमार्ग 


६ 


पश्चिमेस 


पश्चिम रेल्वे, हार्बर लोहमार्ग 


दक्षिण- पश्चिमेस 


हार्बर लोहमार्ग 


( १ ) 


भाग दोन- अ -१२ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मार्च ८, २०१८ / फाल्गुन १७, शके १९ ३ ९ 


व दिनांक २५ जून २००९ च्या अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३०९ / ३४ ९९ / प्र. क्र . ८३ / ०९ / नवि -११ अन्वये खाली नमूद केल्याप्रमाणे : 


अ . क्र . 


लागू मिळकत 


चतुः 

: सीमा 
( २ ) 


( ३ ) 


१ 


उत्तरेस व उत्तर- पूर्वेस 


२ 


पूर्वेस 


" 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अधिसूचना क्रमांक बीकेआर. ११७७ / 
२६२ / UD -५ , दिनांक ९ एप्रिल १९ ७९ अन्वये मंजूर केलेल्या बांद्रा-कुर्ला 
संकुलाच्या “ एच ब्लॉक ” ची सीमारेषा. 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अधिसूचना क्रमांक बीकेआर. ११७७ / 
२६२ / UD-५ , दिनांक ९ एप्रिल १९ ७ ९ अन्वये मंजूर केलेल्या बांद्रा-कुर्ला 
संकुलाच्या येथील “ एच ब्लॉक च्या सीमारेषा पलिकडील Refuse Transfer 
Station. 
लाल बहादूर शास्त्री मार्ग . 
संत रोहिदास मार्गाकडील दक्षिण बाजूची सीमारेषा. 
सर्व्हे क्रमांक ६६५ (पिवळा बंगला) ची पश्चिमेकडील सीमारेषा व नकाशावर 
दाखविल्याप्रमाणे राजीव गांधी झोपडपट्टीची समाविष्ट करणारी एच ब्लॉकची हद्द. 


३ 


दक्षिण - पूर्वेस 
दक्षिणेस 
पश्चिमेस व दक्षिण- पश्चिमेस 


या दोन्ही क्षेत्रे मिळून एकत्रितपणे होणाऱ्या धारावी अधिसूचित क्षेत्रासाठी (यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ धारावी अधिसूचित क्षेत्र ” असा करण्यात 
आला आहे.) “ विशेष नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून नेमणूक केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ च्या कलम ४०( ३)( घ) मध्ये दाखल केलेले 
कलम ११५ प्रमाणे धारावी अधिसूचित क्षेत्राच्या सर्वंकष विकासासाठी या क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून जमिनींच्या विकासासंबंधीचेनियोजित जमीन 
वापर नकाशासह पुनर्वसनास योग्य असे धारावी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून दाखविलेले नियोजन प्रस्ताव महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभाग , 
अधिसूचना टीपीबी. ४३१४ / ८१० / प्र. क्र . २०३ / २०१४ / नवि -११, दिनांक ३ मार्च २०१६ अन्वये मंजूर झाले असून त्या नियोजन 
प्रस्तावामध्ये धारावी पुनर्वसन क्षेत्राबाबत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिक सुयोग्य नियोजनासाठी किरकोळ फेरबदल प्रस्तावित 
करण्यात आले आहे. (ज्याला यापुढे “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव ” असे संबोधले जाईल .) 


परिशिष्ट 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ च्या कलम ४०( ३ )( घ ) मध्ये दाखल 
केलेल्या कलम ११५ अन्वये धारावी अधिसूचित क्षेत्रासाठी मंजूर झालेल्या नियोजन 

प्रस्तावामधील सेक्टर क्रमांक ५ मध्ये करावयाच्या बदलाबाबत . 


मंजूर नियोजन प्रस्तावातील तरतूद 


मंजूर नियोजन प्रस्तावात करावयाचे प्रस्तावित फेरबदल 


" 


१६८६० ९.३३ चौ . मी . क्षेत्र असलेले “ माहिम निसर्ग उद्यान 
हे धारावी पुनर्वसन क्षेत्रामधून वगळले आहे . 


१६८६० ९.३३ चौ . मी . क्षेत्र असलेले “ माहिम निसर्ग उद्यान " 
धारावी पुनर्वसन क्षेत्रात समाविष्ट करणेचे आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या दिनांक १२ जानेवारी २०१३ रोजीच्या ठराव क्रमांक १ नुसार, धारावी अधिसूचित क्षेत्राच्या 
जमिनींच्या विकासासंबंधीच्या नियोजन प्रस्तावासंबंधी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ४०(३)(घ) मध्ये दाखल 
केलेले कलम ११५ नुसार, लोकांच्याकडून काही आक्षेप अगर सूचना मागविण्याच्या असल्यास , त्या मागविणेसाठी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध 
करण्यास विशेष नियोजन प्राधिकरणाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यांना अधिकार 
प्रदान केले आहेत . 


आता, त्याअर्थी या सूचनेद्वारे उक्त फेरबदल प्रस्तावाबाबत जर कोणास आक्षेप घ्यावयाचा असेल अगर काही सूचना करावयाच्या 
असतील तर त्या त्यांनी सदरहू सूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत मुख्य कार्यकारी अधिकार तथा विशेष कार्य अधिकारी, 
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, गृहनिर्माण भवन , पाचवा मजला, वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांच्याकडे लेखी स्वरूपात पाठवाव्यात. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, मार्च ८, २०१८ /फाल्गुन १७, शके १९ ३९ 
उक्त फेरबदल प्रस्तावाच्या नकाशांच्या प्रती मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, गृहनिर्माण 
भवन , पाचवा मजला, वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ येथे त्यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत लोकांना 
पहावयास मिळतील. त्याचप्रमाणे सदर फेरबदल प्रस्तावाबाबतच्या नकाशाच्या प्रती खालील कार्यालयात देखील लोकांना पाहण्यासाठी ठेवण्यात 
आल्या आहेत : 


( १) मुख्य अभियंता, विकास योजना, ४ था मजला, मुख्य इमारत , बृहन्मुंबई महानगरपालिका , मुंबई. 
( २) जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा, ओल्ड कस्टम हाऊस , शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१. 
( ३ ) जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, प्रशासकीय इमारत, बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१. 
( ४ ) उप संचालक , नगररचना, बृहन्मुंबई, ENSA हट्मेंटस , आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१. 


ठिकाण : मुंबई , 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी २०१८ . 


एस . वी . आर . श्रीनिवास , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी , 
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण . 


भाग दोन - १२-२ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, मार्च ८, २०१८ / फाल्गुन १७, शके १९ ३ ९ 


SLUM REHABILITATION AUTHORITY 

DHARAVI REDEVELOPMENT PROJECT 
5th Floor , Griha Nirman Bhavan , Bandra (East ), Mumbai 400 051. 


Public Notice 


[Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra XXXVII of 1966 ) ] 
Regarding Proposed Modification in the Sanctioned Planning Proposals in Sector -5 

of Dharavi Notified Area . 


No. SRA /DRP / T . P./File No. 235 - C /64 / 2018 , dated 5th March 2018 . 


WHEREAS, the Government of Maharashtra by Notification No. TPB -4304 / 322 / CR -56 / 04 / 
UD - 11 , dated 9th March 2005 and No. TPB -4309 / 3499 / No. 89 / 09 / UD - 11 , dated 25th June 2009 
promulgated in exercise of its powers conferred by sub - section ( 1B ) of Section 40 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 appointed the Slum Rehabilitation Authority 
(hereinafter referred to by its acronym SRA ) to be the Special Planning Authority (hereinafter 
referred to as the said Authority ) for “ Dharavi Notified Area ” (hereinafter referred to as " the 
Notified Area " ) specified in the schedules given thereunder in respective notifications as detailed 
below : 


Schedule of boundaries of the Dharavi Notified Area under notification No. TPB -4304 /322/ 
CR - 56 /04 /UD - 11 , dated 9th March 2005. 


> 


Sr. No. 

( 1 ) 


Directions 

( 2 ) 


Bounded by 

( 3 ) 


1 


On or towards North 
On or towards North -West . 


2 


3 


Sant Rohidas Marg 
Sion -Bandra Link Road , Mithi River (Creek ) / 
Mahim Creek 
Junction of Sant Rohidas Marg and L.B.S. Marg . 
Central Railway Tracks. 
Harbour Tracks. 
Western Railway, Harbour Tracks. 
Harbour Tracks . 


4 


On or towards North - East . 
On or towards East . 
On or towards South - East. 
On or towards West. 
On or towards South -West. 


5 


6 


7 


and schedule of boundaries of the Dharavi Notified Area under notification No. TPB -4309/3499 / 
CR - 83 /09/UD - 11 , dated 25th June 2009 : 


Sr. No. 

( 1 ) 


Directions 

( 2 ) 


Bounded by 

( 3 ) 


1 


On or towards North and 
North - East. 


2 


On or towards East 


Boundary of H Block of Bandra Kurla -Complex 
(BKC ) sanctioned under Notification No.BKR . 
1177 /262/UD -5 , dated 9th April 1979 . 
Refuse Transfer Station outside H Block area as 
per planning proposal of BKC sanctioned under 
notification No. BKR . 1177/ 262 /UD -5 , dated 9th 
April 1979 . 
L. B. S.Marg . 
Southern boundary of Sant Rohidas Marg . 
Western boundary of C. S. No. 665 (Piwala Bunglow ) 
and boundary of ‘H ’ Block of BKC by including 
existing Rajeev Nagar slum as shown on plan . 


3 


On or towards South - East 


4 


On or towards South 


5 


On or towards South -West 
and West. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, मार्च ८, २०१८ / फाल्गुन १७, शके १९ ३ ९ 


G 


AND WHEREAS , the Government of Maharashtra under substituted of Section 115 ( 3 ) Section 
40 ( 3 )(d ) of the M.R. & T.P. Act, 1966 , vide Notification No. 244. 4314 /810 / 9. 7. 203/ 2014 / fa - 11 , 
dated 3rd March 2016 has accorded final sanction to the Planning proposals for the Dharavi 
Notified Area (hereinafter referred to as the said “ Planning Proposals ” ). 

AND WHEREAS, in the said Planning Proposals , in Sector -5 , “ Mahim Nature Park " 
shown as excluded property which is , now , for better planning purpose proposed to be merged in 
Dharavi Redevelopment Project Area , to be shown as Included Property in DRP area as given in 
the schedule here below : 


was 


Schedule 


Proposed modification in Planning Proposals of Sector-5 of Dharavi Notified Area , sanctioned 

by Government under Section 115 (3 ) of Section 40 ( 3 ) (d ) of the said Act. 


Proposal as per Sanctioned Planning 

Proposals 
The reservation of “ Mahim Nature Park ” 
is shown as an Excluded Property in Sector -5 , 
admeasuring 168609.33 sq. mtrs. 


Proposed modifications to the Sanctioned 

Planning Proposal 
The reservation of “ Mahim Nature Park 
to be shown as an Included Property in 
Sector -5 , admeasuring 168609.33 sq . mtrs . 


AND WHEREAS , the said Authority by its resolution No.1 , dated 12.01.2013 has authorised 
the Chief Executive Officer & Officer on Special Duty to publish the modifications in the Planning 
Proposal in the manner as laid down in Section 115 as substituted by clause ( d ) of sub - section ( 3 ) 
of Section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 for inviting the objections 
and suggestions thereto from the public ; 

NOW , THEREFORE , Notice is being given for inviting objections and/or suggestions, to the 
above proposed modification in the Planning Proposal. These objections and/or suggestions should 
be communicated in writing within one month from the date of publication of this notice to the 
Chief Executive Officer & Officer on Special Duty , Dharavi Redevelopment Project, Slum 
Rehabilitation Authority , 5th Floor, Griha Nirman Bhavan , Bandra (East ), Mumbai 400 051. 
Objections and/or suggestions received after the prescribed time limit shall not be considered . 

A copy of the plan showing the above modifications in the Planning Proposals is available 
for inspection to the public at the office of the Chief Executive Officer & Officer on Special Duty , 
Dharavi Redevelopment Project, Slum Rehabilitation Authority , 5th Floor, Griha Nirman Bhavan , 
Bandra (East), Mumbai 400 051, during office hours on any working day . Copies of the modifications 
in the Planning Proposal are also available for inspection to the public at the following offices : 

( 1 ) The Chief Engineer , Development Plan , 4th floor, Head Office , Municipal Corporation 

of Greater Mumbai, Mumbai . 
( 2) The Collector ,Mumbai City , Old Custom House, Shahid Bhagat Sing Marg , Mumbai. 
( 3 ) The Collector, Mumbai Suburban District, Administration building , Bandra (East), 

Mumbai. 
( 4 ) The Dy. Director of Town Planning , Greater Mumbai, ENSA , Hutments, Azad Maidan , 

Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. 


S.V.R. SRINIVAS , 
Chief Executive Officer 

& Officer on Special Duty , 
Dharavi Redevelopment Project 
Slum Rehabilitation Authority . 


Place : Mumbai, 
Dated : 28th February 2018 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


